जि.भंडारा येथील ईव्हीएम गोदामाकरीता पोहोच 
रस्त्याचे काम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा - १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१७/आस्था/सानि/कावि-५३८/२०२३, दि.०५.१०.२०२३ 
2) शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४/१७/३३, दि.२०.१२.२०२१ 
शासन नणय निर्णय :- 
भंडारा जिल्हयातील ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या कायमस्वरुपी साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी 

रु.९,३७,७२,९६९ इतक्या रकमेस संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 

आहे. तथापि, सदरहू प्रशासकीय मान्यतेमध्ये भंडारा जिल्हयातील ईव्हीएम गोदामासाठी पोहोच रस्त्याचा (Approach 

Road) समावेडञ नव्हता. 
२. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ईव्हीएम गोदामे ही अद्ययावत व सुसज्ज असणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत ईव्हीएम गोदामात ईव्हीएम-व्हीव्हीपंट मशीन्सची वाहतूक (Loading-Unloading) 
अवजड वाहनांव्दारे होत असते. त्याकरीता ईव्हीएम गोदामापर्यंत पोहोचण्याकरीता पोहोच रस्ता असणे आवश्‍यक 
असल्याने पोहोच रस्त्याचे (Approach Road) बांधकाम करण्याच्या अनुषंगाने रु.५४.०० लाख इतक्या अतिरिक्त 
रकमेचे मुख्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह असलेले अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा 
यांनी संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये या कार्यालयास सादर केले आहे. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील 
कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे :- 


Construction of Approach Road for EVM and VVPAT Godown at Paladi Village, Taluka and District 
Bhandara. 
General Abstract 
Sr.No. Description Amount 
(१८. _.| Cost of Road Work २६९६४२७.०० 
२. Cost of C.D. (Cross Drainage) Work १२९९७६२.०० 
Total A ३९९६१८९.०० 
oe Cost of Royalty Charges 320199800 
Cost of Testing Charges ११७८४०.०० 
Total 8 ४३८५५९.०० 
वि Add १८% GST ७९८२५५.०० 
६. Add for Contingencies Charges on (१) ४% १५९८४८.०० 
Add for Insurance Charges on (१) 9.00 % 388&9.00 
Grand Total Rs ५४३२८१२.०० 
Say Rs. ५४.०० Lakhs 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.५४.०० लाख (अक्षरी रु.चोपन्न लक्ष) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


चै. 


8. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी ईव्हीएम गोदामासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
पोहोच रस्त्याचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता असल्यास 
ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (EC!) दि.०८.०८.२०१७, 


दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात 
घेवून सदर पोहोच रस्त्याचे बांधकाम करण्यात यावे. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरीता केंद्र शासनाने 
विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही याद्ृष्टीने दक्षता घेवून काम 


लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० 


जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तुत मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ 


मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, 
दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०१११४८१७९२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति :- 


Wd: - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KIRAN MANOHAR लनन 


38995c4fcf77516832a234634ee35 1 ScebB6Sbee7e58 
3fe884b165011, postalCod. 32, st=Maharasht 


ialNumber=CBD43A70D732AD84E86 1 ACD1552C8D2788CBCC39D 
940C1DO4EEEF1AD36FFOD69, cn=KIRAN MANOHAR SHARDU! 
Date: 2023.11.01 11:49:33 +05'30' 


(किरण शार्दुल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा. 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.७९४ /१७/३३ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, भंडारा 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 

७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, भंडारा 

८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


